भारतीय पोलीस सेवेच्या निवडश्रेणीत 
(Selection Grade) पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१५/दोन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक: २२ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ :- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/क.प्र.श्रेणी/१५७/२०१८, दि.२६.१०.२०२३. 


२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१५/एक/पोल- 
१, दि.२१.०२.२०२४. 


शासन आदेश. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतील (Junior 
Administrative Grade) भा.पो.से. अधिका-यास, भारतीय पोलीस सेवेच्या निवडश्रेणीत 
(Selection Grade), स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट दिनांकापासून, याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भापोसे अधिका-याचे नाव तुकडी (वर्ष) निवडश्रेणीत पदोन्नतीचा 
(श्री/श्रीम.) दिनांक 
(१) (2) (3) (8) 
१. पी.पी. शेवाळे २००९ ०१.०१.२०२२ 


२. हा शासन आदेश, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक क्र.४५०२०/११/९७- 
आयपीएस-दोन, दि.१५.०१.१९९९, व भारतीय पोलीस सेवा (वेतन) नियम, २०१६ यांमधील 
तरतुदींनुसार आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२२१३४०३१८८२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH EN ou-HOME 


2.5.4.20=5f0272b97156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1da08208cfdd66 
77facOafd6bf2, postalCode=400032, st=Maharashtr 


MADHAV BHAT दणका 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेड़ा HATH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१५/दोन/पोल-१. 


पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक)] महाराष्ट्र राज्य यांच्यायार्फत 
भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


